राष्ट्रीय सहकार विकास निगम(९७०७0) 
यांच्याकडून मार्जिन मनी लोन योजनेंतर्गत 
राज्य शासनास प्राप्त झालेले रु.५४९.५४ 
कोटी कर्ज वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : पूरक ०६२३ /प्र.क्र.६८/३स 
मंत्रालय विस्तार रूम नं. ६०२ , मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- १.सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक:ःससाका२०१९/प्र.क्र.८०/३स, 

दिनांक ०५.०९.२०१९. 

२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांकःससाका२०२३/प्र.क्र.२३/३स, 
दिनांक ०४.०५.२०२३ 

३. विभागाचे HATH AATHT ०५२३/प्र.क्र.६२/३स, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांना 
लिहिलेली दिनांक १२ जून, २०२३ व दिनांक २८ जून, २०२३ रोजीची पत्रे 

४. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांचे क्रमांक:एनसीडीसी:२१-८/२०२३- 
शुगर/१५०/एसबी३०१२५/९०, दिनांक २७ जून, २०२३(कर्जमंजुरी) 

५. वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक: पूरक-२०२३/प्र.क्र.६२/अर्थ-३, दिनांक २८ जुले, २०२३ 

६. सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक:पुरक-१९२३/प्र.क्र.३६/१७स, 
दिनांक ३१.०७.२०२३. 

७. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पुरक-०६२३/प्र.क्र.६८/३स, 
दिनांक ०३.०८.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


सहकार, पणन व gear विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पुरक-०६२३/प्र.क्र.६८/३स, 
दि.०३.०८.२०२३ या शासन निर्णयातील “ड” मध्ये पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 
ड. कारखान्याच्या मालमत्तेचे विवरणपत्र संबंधीत कारखान्यांनी सादर करावेत. जर वसुली झाली 
नाही तर कारखान्याच्या मालमत्तेच्या विक्रीतून देखील कर्जाची वसूली करण्यात येईल. याचा PAA 
त्रिपक्षीय करारात तसेच हमीपत्रात करण्यात यावा. 

१. संबंधीत साखर कारखान्याच्या संचालकांची वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीबाबतचे 
हमीपत्र घेऊन आणि तसा संचालक मंडळाचा ठराव घेऊन तसेच याबाबत कारखान्याचे 
हमीपत्र, कारखान्याच्या अधिकृत सॉलिसिटर्स यांचेकडून तपशिल प्राप्त झालेल्या अचल 
मालमत्तेचे गहानखत करून तजी कारखान्याच्या जमीनीच्या सातबारावर सदरील कर्जाचा 
बोजाची नोंद घेण्यात यावी. 

२. कारखान्याच्या मालमत्तेचे दिलेले जॉईंट गॅरंटी बॉन्ड व जॉईंट डिक्लरेशन विशिष्ट नमुन्यातील 
व कायदेशीर पध्दतीने तयार केलेले प्राप्त करावेत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पूरक ०६२३ /प्र.क्र.६८/३स 


३. गहान खतावर कारखान्याने कॉमन सील लावून गहानखत व इतर दस्तऐवजावर सह्या 
करण्याचे अधिकार दिल्याचा कारखान्याच्या संचालक मंडळाचा ठराव प्राप्त करून 
घेण्यात यावा. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥ी8ीवा85॥[॥9.90/. या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२११६२९०१४२०२ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरी करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHINGADE ANKUSH PANDURANG 
S H | N G A D F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0619305c0a0825664efa45 7ffa5 1 c3f2364841c81fF 


8c437078a333b7111446a2, 
pseudonym=18BA78965A42BF3AA081 DE76047 1 DB6306C 
8 


810, 


erialNumber=E11F71FCAC231BOF91F430636DE14F6C49 


5 
B569D173346155B9208DCD97DD078B, cn=SHINGADE 
ANKUSH PANDURANG 


(अंकुश शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल महोदय यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण व मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०.मा. मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११.मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२.सर्व विधान परिषद सदस्य, विधान भवन, मुंबई 

१३.सर्व विधान सभा सदस्य, विधान मंडळ, मुंबई 

१४.साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५.सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) 

१६.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१७.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

१८. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखानर संघ मर्या., मुंबई 

१९. निवड नस्ती (३-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


